महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास 

(नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व 
नियंत्रण) अधिनियम, २००१- प्रशामन 
शुल्क व विकास शुल्क निश्चितीबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन आदेशा क्र. गुंठेवा-१०२१/प्र.क्र.४८/२०२१/नवि-३०, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- १८.१०.२०२१ 


संदर्भ :- १) शासन नगर विकास विभागाचे Sea क्र.अनबां-१०२०/४८०/प्र.क्र.७९/ 
भाग-२/नवि-२०, दि.१८ मे, २००१. 
2) महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम, 
२००१ यात सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम दि.१२ मार्च, २०२१. 


आदेठा 


महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम, २००१ च्या कलम 3 
च्या पोटकलम (३) च्या परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन विकास आकार 
आणि प्रशामन शुल्काबाबत संदर्भाधीन दि.१८.०५.२००१ रोजीचे आदेश पारित करण्यात आले होते. तथापि, 
आता संदर्भाधीन दि.१८.०५.२००१ रोजीचे आदेश सुधारित करण्यात येत असून त्यानुषंगाने महाराष्ट्र 
गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियत्रण) अधिनियम, २००१ च्या कलम ३ च्या पोटकलम 
(3) च्या परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन शासन, गुंठेवारी पध्दतीने झाळेला 
विकास नियमित करण्यासाठी खाली नमुद केल्याप्रमाणे सुधारीत प्रशामन शुल्क आणि सुधारित विकास 
शुल्क निश्चित करीत आहे. 

गुंठेवारी विकास नियमित करताना खाली नमूद केल्यानुसार WIAA शुल्क व विकास शुल्क 
आकारण्यात यावे. 


मुद्दा WRIA शुल्क 


म.न.पा | अवर्ग | gat | कवर्ग वि.नि. इतर 
क्षेत्र | न.पक्षेत्र | न.पक्षेत्र | न.प प्राधिकरण/ क्षेत्र 
क्षेत्र नवनगर वि. 


प्राधिकरण क्षेत्र 
२ ३ 
रेखांकने विकास शुल्काच्या तीन पट 
रेखांकनातील भूखंड उपरोक्त १ नुसार रक्‍कम वसूल झाली नसल्यास विकास शुल्काचे तीन 
पट 

मूळ अनुज्ञेय च.क्षे.नि निरंक 

मूळ अनुज्ञेय च.क्षे.ने., पेक्षा अधिक | कॉलम २ मधील नमूद मूळ अनुज्ञेय aa, पेक्षा अधिक 
केलेले बांधकाम बांधकामक्षेत्रासाठी वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्‍त्यामधील जमिन दराच्या 


१०% नुसार हिशेबित होणारी रक्‍कम. 


desis sa ee टीप-सदर १०% रक्कम ही अधिमूल्याद्वारे प्राप्त तसेच हस्तांतरणीय 
केलेले बांधकाम हे विकास योजना, | विकास SHER प्राप्त झालेल्या aah, मुळे हिशोबित होणाऱ्या 
प्रादेशिक योजनांसाठी शासनाने | एकत्रित अतिरिक्‍त बांधकाम क्षेत्रासाठी असून कॉलम-२ मधील टीपेत 
दि.०२.१२.२०२० रोजी मंजूर केलेल्या | नमूद केलेल्या अधिमूल्या व्यतिरिक्त असेल. 


शासन आदेश क्रमांकः गुंठेवा-१०२१/प्र.क्र.४८/२०२१/नवि-३० 


एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन 
नियमावलीमधील तरतुदीनुसार 
अधिमूल्याचा भरणा करुन प्राप्त होणारा 
अतिरिक्त  चक्षे.नि, गुंठेवारी 
विकासासाठी अनुज्ञे असलेल्या 
हस्तांतरणीय विकास हक्कानुसार प्राप्त 
च.क्षेनि., यांच्या मर्यादेत असणे 


आव्यक आहे. 
५ | सामासिक अंतरात केलेले बांधकाम. सामासिक अंतरात केलेल्या बांधकामासाठी वार्षिक बाजारमूल्य दर 
तक्‍्त्यामधीळ जमिन दराच्या १०% नुसार हिशेबित होणारी रक्‍कम. 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम १२४ (अ) व दि.०२.१२.२०२० 
» विकास शुल्क रोजीची मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलळीमधीलळ नियम 
क्र.२.२.१३ नुसार विकास शुल्क आकारण्यात यावे. 


सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०१८१२०६०५६५२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Veena More: 


(वीणा मोरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत माहितीसाठी व आव्यक त्या कार्यवाहीसाठी, 
१) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव महसूल/गृह/ग्राम विकास/गृहनिर्माण/विधी व न्याय विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) सर्व विभागीय आयुक्त. 
) सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई उपनगरे, बृहन्मुंबई वगळून). 
) सर्व महानगरपालिका आयुक्त, (मुंबई महानगर प्रदेशातील महानगरपालिका वगळून) 
६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषदा. 
) सर्व fears नियोजन प्राधिकरण. 
) सर्व पोलीस आयुक्त (मुंबई वगळून) 
) सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक. 
१०) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
११) संचाळक, नगर पालिका प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
१२) संचाळक, नगर रचना व मुल्य निर्धारण विभाग, पुणे. 
१३) सहसंचालक, नगर रचना (सर्व विभाग) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः गुंठेवा-१०२१/प्र.क्र.४८/२०२१/नवि-३० 


सहायक संचालक, सर्व नगर रचना व मुल्य निर्धारण शाखा. 

मुख्याधिकारी, सर्व नगरपरिषदा / नगरपंचायती (मुंबई महानगर क्षेत्रातील नगरपरिषदा वगळून) 
सर्व कार्यासने, नगर विकास विभाग. 

निवडनस्ती (नवि-३०) 


१४8 
१५६ 
१६ 
१७ 


YS Dl ei a 


प्रत माहितीसाठी 
१) मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव. 
) मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव. 
) मा. मंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव. 
४) मा. राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव. 
) मा. मंत्री (महसूल/ग्रामविकास/गृह/गृहनिर्माण/विधी व न्याय विभाग) यांचे खाजगी सचिव. 
) मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


